महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान 
गेवराई (जिल्हा बीड) शहराच्या पाणी पुरवठा 
प्रकल्पास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 


छासन निर्णय क्रमांक :- नगरो-२०१९/प्र.क्र.२३७/नवि-३३ 


मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- ११ सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा:- 
१. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: नगरो २०१४/प्र. क्र.११९/नवि-३३, 
दिनांक २१ ऑगस्ट, २०१४. 
२. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: नगरो-२०१५/प्र.क्र.६४/नवि-३३, 
दिनांक २७ मे, २०१६. 
३. शासन निर्णय नगर विकास विभाग क्र: नगरो-२०१६/प्र.क्र.३२८/नवि-३३, 
दिनांक ०४ ऑक्टोबर २०१६. 
४. शासन परिपत्रक, नगर विकास विभाग क्र: संकिर्ण-२०१६/प्र.क्र.२८/नवि-३३, 
दिनांक १४ फेब्रुवारी,२०१७. 
५. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र : बैठक-२०१८/प्र.क्र.१२/नवि-३३, 
दिनांक १२ जानेवारी, २०१८. 
६. मुख्याधिकारी, गेवराई नगरपरिषद यांचे पत्र क्र. जा.क्र. जीएमसी डब्ल्युएस/२२१, 
दिनांक १३.०२.२०१९. 
७. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, औरंगाबाद यांचे सुधारीत तांत्रिक मान्यता पत्र 
जा.क्र. तांशा-१/७७९/२०१९, दिनांक ३०.०४.२०१९. 
शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांततर्गत सादर करण्यात आलेल्या गेवराई नगरपरिषदेच्या पाणी 


पुरवठा प्रकल्पास संदर्भाधीन क्रमांक ५ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. 


०२. सदर प्रकल्पास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत मुख्याधिकारी, गेवराई नगरपरिषद यांनी संदर्भ क्र. ६ 


येथिल पत्रान्वये शासनाकडे विनंती करण्यात आली होती. सदर सुधारीत अंदाज पत्रकास मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र 
जीवन प्राधिकरण, औरंगाबाद यांनी संदर्भाधीन क्रमांक ७ अन्वये दिलेल्या सुधारीत तांत्रिक मान्यतेस अनुसरुन खालील 


विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार या शासन निर्णयाव्दारे सुधारत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. या प्रकल्पातील 


उपांगे व किंमतीचे सुधारीत विवरणपत्र पुढीलप्रमाणे आहे :- 


| Sr. No. | No. Name of Sub Work | Amount (Rs.) | (Rs.) 
1 Approach Channel (L=900 m) 2,36,76,363 
2 Jack well and Pump House (Dia.= 10 m) 80,10,074 
3 Approach Bridge, Retaining wall and meter Room 2,33,47,471 
4 Approach Bund (length- 513 m) 1,69,26,753 
5 Approach Road to WTP (Length = 790 m) 82,70,381 
Raw Water Pumping Machinery at Jayakwadi Head Work 
Le (150 HP VT Pumps (2w+1s) oie पत यश 
7 Raw Water Rising Main 400 mm dia DI K-9 L=28450 m 19,30,27,638 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०१८/प्र.क्र.१२/नवि-३३ 


| 38 | RCC ESR (BPT) of Cap. 0.65 LL and St ht 22 m 39,04,573 
9__| Raw Water Gravity Main 450 mm dia DI K-7 L=31460 m 21,79,18,532 
10 Solar Power Plant (225 Kw) 1,14,44,638 
11 Automation to Raw Water Pumping Machinery 23,99,472 
12 Reservoir Management System 1,08,75,234 
13 Road Reinstatement (Asphalt) 72,67,769 
14 Utility Shifting 18,40,583 
15 TRIAL AND RUN for 12 Months 39,00,197 
16 Road Crossing and Road Way leave Charges 1,83,61,564 
17 Permission Charges For Wildlife sanctuary 1,12,84,000 
Total Cost 59,38,35,382 
Say Rs. 59.38 Cr. 
कलवा कार्यादेश दिनांका 
प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कालावधी 
पासून १८ महिने 


०३. गेवराई नगरपरिषदेच्या सुधारीत पाणी पुरवठा प्रकल्पाचा वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे राहील:- 


ee योजनेची मंजूर राज्य शासनामार्फत अनुज्ञेय नागरी स्थानिक स्वराज्य 

अ. नागरी स्थानिक योजनेची मंजूर त्या... शोत वाल्या 

ice किंमत अनुदान (प्रकल्प किंमतीच्या संस्थेचा सहभाग (The 
क्र. ज्य संस्थेचे नाव किंमत किंमतीच्या 

९०%) किंमतीच्या १०%) 
nae | 2 र 8 4 
2) गेवराई रु. ५९.३८ रु. ५३.४४२ रु. ५.९३८ 
नगरपरिषद कोटी कोटी कोटी 


०४. याव्यतिरिक्त संदर्भ क्र. ८ येथील दिनांक १२ जानेवारी, २०१८ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. 3 मधील 
उर्वरीत अटी व शर्ती कायम राहतील. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून, त्यांचा संगणक संकेतांक २०१९०९१११२१४४२२०२५ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Pandurang Jotiba Jadhav 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Urban 
a Nn U i a Nn g Development Department, postalCode=400032, 

st=Maharashtra, 

2.5.4.20=300d785e 1 2fdc19db0612f1ffdf83e54efe7da2 


bs b1bc63d18df8e09b3c7eece65, cn=Pandurang Jotiba 
otiba Jadhav i 


Date: 2019.09.11 18:19:49 +05'30' 


(पां.जो.जाधव) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्यमंत्री नगर विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


५. अपर मुख्य सचिव, पाणीपुरवठा विभाग यांचे स्वीय सहायक, गो. ते. रुग्णालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०१८/प्र.क्र.१२/नवि-३३ 


७. व्यवस्थापकीय संचालक, एम.यु.आय.डी.सी.एल, मुंबई. 
८. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
९. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 
qo, विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद. 
११. जिल्हाधिकारी, बीड. 
१२. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, औरंगाबाद विभाग. 
१३. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, बीड. 
१४. मुख्याधिकारी, गेवराई नगरपरिषद, जि. बीड. 
१५. निवडनस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


